सन २००८ मध्ये राज ठाकरे यांचे अटकेच्यावेळी 
अधिग्रहित करण्यात आलेल्या एस.टी. बसेसच्या 
भाडे खर्चास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ११०९/प्र.क्र.3९५/विशा १अ 
मंत्रालय, मुंबई-३२, fe. FO ऑक्टोबर, २०११. 


वाचा :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे दि. ११/०७/२०१९ चे पत्र क्र. पोमसं/३०/ 
३५७७/रत्नागिरी/५०/२००९. 


शासन निर्णय :- रत्नागिरी येथे मनसे प्रमुख श्री. राज ठाकरे यांच्या अटकेच्या वेळी निर्माण झालेल्या कायदा 
व सुव्यवस्था बंदोबस्तासाठी, घाटकोपर येथून गेलेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांना परत घाटकोपर येथे 
पाठविण्याकामी दि. २१/१०/०८ ते दि. २८/१०/०८ या कालावधीत रत्नागिरी एस.टी. आगारातील दोन 
एस.टी. बसेस अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. सदर बसेसचे भाडे अदा करण्यासाठी येणाऱ्या 
रु.४७,७०८/- (रुपये सत्तेचाळीस हजार सातशे आठ फक्त) खर्चास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच 
यासाठीचा खर्च करण्यास पोलीस अधिक्षक, रत्नागिरी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


२ याबाबतचा खर्च "मुख्य लेखाशिर्ष २०५५" पोलीस-१०९, जिल्हा पोलीस-(००)(०१)-जिल्हा 
पोलीस बल इतर खर्च, याखाली खर्ची टाकावा व मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा 


3. हे आदेश वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग २ मधील 
अनुक्रमांक १३ नियम ६० व ६१ (अ) (२) अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत 


४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 25 399० 2-9) २-22-५०८००9 असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
वे 
ie] 


Ae वाहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 
प्रधान लेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षक/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र, कोकण भवन, नवी मुंबई 
जिल्हाधिकारी, रत्नागरी 
पोलीस अधिक्षक, रत्नागिरी, 
आगार व्यवस्थापक, राज्य परिवहन, रत्नागिरी आगार, रत्नागिरी. 
निवडनस्ती, विशा-१अ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


E\Ga\Special 1 A\New Documents\Marathi Letters\Special Branch | A Marathi.doc 


